राज्य सेवा परीक्षा, २०१९ च्या सुधारीत निकालाद्वारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-७ (सीपीटीपी-७ कालावधी करीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- ससप्रे-४४२१/प्र. क्र.१९८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ मार्च, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/ 
१२-अ, दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- पदनि २०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ 

3) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विंदून३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२ 
दिनांक १७.११.२०१७ 

४) शासन शुध्दीपत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. विंदूना ३०१६/ प्र.क्र.२००/ 
प्रशा-२, दिनांक १२.१२.२०१७ 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन १०२१/प्र.क्र३७ / 
सीपीटीपी-ब, दिनांक १०.३.२०२२ 

प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट ब मधील पदांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम,गट ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा- 
२०१९ च्या अंतिम निकालान्वये श्री. हृषिकेश अनंत बुरडकर यांची इतर मागास प्रवर्गातून 
उपशिक्षणाधिकारी गट ब पदासाठी शिफारस झाली आहे. तथापि विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी 
शासन परिपत्रक क्रमांक सीबीसी २०१२/ प्र.क्र.१८२ /विभाजन १, दिनांक २५/०३/२०१३ मधील 
परिशिष्ट अमधील २ चे सी (बी) मधील तरतूदीनुसार ठरविलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा (रु.८लक्ष) 
पेक्षा जास्त असल्यामुळे श्री. बुरडकर यांचे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र अवैध 
ठरविण्यात आलेले आहे. श्री बुरुडकर यांची त्यांची उपशिक्षणाधिकारी गट ब पदावरील शिफारस 
रद्द का करण्यात येऊ नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. 


२. सदर कारणे दाखवा नोटीसला श्री. बुरुडकर यांनी रिट याचिका क्रमांक ६१४ / २०२२ 
अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे आव्हान दिळे आहे. तसेच सदर 
प्रकरणी दिनांक ०९.०२.२०२२ रोजी मा. न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे अंतरिम Ba पारीत केलेले 
आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४२१/प्र. क्र.१९८/प्रशा-२ 


“We also direct that the petitioner be provisionally admitted to the training 
course, which learned counsel for the petitioner, submits is going to start from 
14.02.2022, subject to conditions that the participation of the petitioner in the 
training course will create no right and equity and that in case this petition is 
dismissed, expenses of the training programme incurred on account of 
provisional participation of the petitioner therein shall be borne by the petitioner 
and that undertaking to indemnify the training institute of all the expenses and 
necessary charges born on account of imparting of provisional training to the 
petitioner shall be submitted by the petitioner to respondent no. 1 , on the date of 
his provisional joining training programme and copy of the same shall also be 


submitted to this court on or before the next date.” 


३. मा.उच्च न्यायालयाचे उपरोक्‍त अंतरिम आदेशानुसार श्री. बुरुडकर यांनी हमीपत्र सादर 
केलेले आहे असे सामान्य प्रशासन विभाग,कार्यालयीन आदेश दिनांक १०.३.२०२२ मध्ये नमूद केले 
आहे. 

४. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता,श्री. हृषिकेश अनंत बुरडकर यांना रिट पिटीशन क्रमांक 
६१४/२०२२ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून उपरोक्त परिच्छेद ४ मधील अंतरिम आदेशानुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-७ अंतर्गत उपशिक्षणाधिकारी गट 
ब पदावर अटी व शर्तीच्या अधिन राहून श्री बुरडकर यांचे करिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या अंतिम निकालाच्या अनुषंगाने रिट 
याचिका क्र.६१४/२०२२ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ९.२.२०२२ रोजीच्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने श्री हृषिकेश अनंत बुरडकर यांच्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ 
(सीपीटीपी-७) मध्ये दिनांक १४.३.२०२२ ते दिनांक १३.३.२०२४ या कालावधीसाठी ०१ अधिसंख्य पद 
निर्माण करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


शः सदर ०१ अधिसंख्य पद शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत 
आहे. 


३. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील सदर ०१ अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च 
या विभागाच्या “२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-८० सर्वसाधारण ००१ संचालन व प्रशासन (00)(09) शिक्षण 
PASH (2202908 9)” A लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क. ७/१६/वित्तीय सुधारणा -१ दिनांक 
२०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४२१/प्र. क्र.१९८/प्रशा-२ 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०३१११७५००५०९२१ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
Date: 2022.03.11 17:53:31 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महाळेखापाल - 9 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

२. महालेखापाल - 9 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

३. महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

४. महालेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महासंचालक, ada चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 
रस्ता, पुणे. 

८. महासंचालक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, 
वनामती, बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

११.कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा - १), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


